RNI No . MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ [ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


बाष्पके संचालनालय 
कामगार भवन , ७वा मजला, प्लॉट क्र . सी २० , ब्लॉक - ई 
वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ३ / परीक्षा शाखा/ २०१७/ ३०७८१. - प्रथम व द्वितीय श्रेणी बाष्पक परिचारक प्रमाणपत्र परीक्षा कै . ना . मे . लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, प्रादेशिक कामगार संस्था, गायत्री नगर, परसोडी, नागपूर येथे दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ ते ८ डिसेंबर २०१७ पर्यंत किवा परीक्षा 
संपेपर्यंतच्या दिवसापर्यंतच्या कालावधीत सकाळी १०-०० वाजल्यापासून संध्याकाळी ५- ०० वाजेपर्यंत घेण्यात येईल . 

परिक्षेचे अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख १० नोव्हेंबर २०१७ राहील . 


मुंबई , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ 


ध. प्र. अंतापूरकर, 
प्रभारी संचालक , बाष्पके आणि अध्यक्ष , 
परीक्षक मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क .१५६ / ओम साई सह. पत ./ २०१७ / १४०६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ सौ . मनिषा विजय पडवळ 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई , ठाणे, पुणे 
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान कलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र.क्र .२३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ ३ 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 
पुणे , 

सुनिल पवार , 
दिनांक २४ जुलै २०१७. 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ४स . आ ./ कायदा / क . १५६ / कल्याण जनता बँक / ५९६ / २०१७. - मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकाऱ्यांचा वापर 
करून उक्त कलम १५६ ( १) अन्वये दि कल्याण जनता सहकारी जनता बँक लि . ( मल्टीस्टेट बँक ), कल्याण या बहुराज्यीय सहकारी 
बँकेचा प्रस्ताव दिनांक २५ मार्च २०१७, १८ मे २०१७, ४ जून २०१७ व ११ जून २०१७ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 

दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँक बहराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये रुपांतर होणेपर्वी बँकेने वितरित केलेल्या कर्जाची वसली 
करणेसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त 
करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत प्रदान 
करीत आहे : 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


१ श्री . विजय विश्वनाथ गायकवाड 


मुख्य प्रबंधक 


२ 


श्री . प्रकाश शंकर रानडे 


उप व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


३ श्री . केशव बाळकृष्ण पाध्ये 


सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
ठाणे, मुंबई , पुणे नाशिक , 
पालघर , रायगड, रत्नागिरी , 
सिंधुदुर्ग, अहमदनगर व जळगांव 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
ठाणे, मुंबई, पुणे नाशिक , 
पालघर, रायगड, रत्नागिरी , 
सिंधुदुर्ग, अहमदनगर व जळगांव 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
ठाणे, मुंबई व पालघर 
जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
ठाणे, मुंबई व पालघर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
पुणे , सातारा व कोल्हापूर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
पुणे , सातारा व कोल्हापूर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
पुणे , सातारा व कोल्हापूर 
जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 


४ 


श्री . चित्तरंजन पंढरीनाथ दिक्षीत 


सहा . व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


__ श्री . संदीप शिवाजी जाधव 


मुख्य प्रबंधक 


वसुली अधिकारी 


-3w9 


६ श्री . दिपक मारूतीराव साळुखे 


उप व्यावस्थापक 


वसुली अधिकारी 


७ श्री. मंदार गुरूनाथ लोंबर 


उप व्यावस्थापक 


वसुली अधिकारी 


भाग एक ( म .उ.वि .)-१अ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 
(१ ) 

( २ ) 
८ श्री . देवव्रत कृष्णाजी मोटे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा व कोल्हापूर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
अटी. 

( १ ) वसली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि ., ( मल्टीस्टेट बँक ) कल्याण ही बँक बहराज्यीय 
सहकारी बँकेमध्ये रुपांतर होणे पूर्वी बँकेने सदर बँकेने प्राप्त केलेल्या अथवा रुपांतराच्या दिनांकास दाखल असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अंतर्गत प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार 


नाही . 


___ ( २) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

___ ( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा . क्र . ना.बँका/ डी - ४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७० , दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे यांनी उक्त बँकेच्या 
वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात अ-३ अ- ४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेला नमुना अ-१ , अ- २ , अ- ३ , अ- ४ मध्ये ठेवण्यात यावी . 

( ८ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक लि . विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

(९) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( १० ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांस तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि कल्याण जनता सहकारी बँक 
लि ., ( मल्टीस्टेट बँक) कल्याण ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 

आपनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


न राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९- २५, २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ ५ 

(१४ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १५ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत. 

( १६ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजी माझे सही शिक्क्यासह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


पोलीस आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद 

__ अधिसूचना 
संदर्भ. -(१) जा .क्र. पो . आ ./ वाहतूक / अधिसूचना / २०१७- ५९१ , औरंगाबाद शहर , दिनांक ५ एप्रिल २०१७. 

( २) जा.क्र . पो. आ ./ वाहतूक / अधिसूचना/ २०१७- ७७४, औरंगाबाद शहर , दिनांक ३ मे २०१७ . 
क्रमांक पो . आ ./ वाहतूक अधिसूचना / २०१७- २२०१. – ज्याअर्थी औरंगाबाद शहरातील सार्वजनीक वाहतुकीचे विनिमय व नियमन 
करण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या जीवीतास धोका किंवा नागरिकांना अडथळा किंवा गैरसोय होऊ नये म्हणून औरंगाबाद शहरात लक्झरी 
बस वाहनाचे विनिमय व नियमन करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भान्वये अधिसूचना काढण्यात आली होती. सदरची अधिसूचना जारी ठेवणे 
आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री आहे . 

त्याअर्थी मी , यशस्वी यादव, पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ ( १९५१ चा अधि . २२ ) चे कलम 
३३( १)( ब) व मोटार वाहन कायदा , १९८८ (१९८८ चा अधि . ५९) चे कलम ११५ व इतर सर्व प्राप्त अधिकारान्वये लक्झरी बस वाहनाचे 
बाबतीत खालील प्रमाणे अधिसूचना काढत आहे . 

औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत येणाऱ्या व जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या लक्झरी बस वाहनासाठी फक्त नमूद मार्गवरून प्रवेशास 
परवानगी राहील . 

(१) पुणे-नगर कडून येणाऱ्या लक्झरी बसेसला नगरनाका , लोखंडी पुल, बाबा पेट्रोलपंप, पंचवटी परत नगरनाका तसेच पैठण लिंक 
रोड, महानुभाव आश्रम चौक , बीड बाय पास , संग्रामनगर उड्डाणपुल , शहानुर मिया दर्गा कॉर्नरपर्यंत प्रवेश राहील. 

(२ ) वैजापुर- धुळे कडून येणाऱ्या लक्झरी बसेसला नगरनाका, लोखंडी पुल, बाबा पेट्रोलपंप, पंचवटी परत नगरनाका तसेचवाळुज 
रोड, पैठण लिंक रोड , महानुभाव आश्रम चौक , बीड बायपास, गोदावरी टी , शहानुर मिया दर्गा चौकपर्यंत प्रवेश राहील . 

(३ ) जालना कडून येणाऱ्या लक्झरी बसेसला केंब्रीज शाळे समोरुन झाल्टा फाटा , बीड बाय पास , गोदावरी टी , शहानुर मिया दर्गा 
चौक प्रवेश राहील . 

( ४ ) जळगाव रोडकडून येणाऱ्या लक्झरी बसेस हर्सल टी , जळगाव टी , चिकलठाणा, झाल्टा फाटा , बीड बायपास मार्गे जातील . 

( ५ ) उपरोक्त मार्गा व्यतिरिक्त पोलीस आयुक्तालय हद्दीत इतर सर्व मार्गावर सुधारित वेळ ही सकाळी ७-०० ते रात्री २३ - ०० वाजेपावेतो 
लक्झरी बसेसला प्रवेश बंद राहील. 

( ६ ) सार्वजनिक मार्गावर कोणत्याही लक्झरी बस मध्ये प्रवासी बसविणे किंवा उतरविणे हे करता येणार नाही. 

सदरची अधिसूचना ही राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस, कामगार वाहतुकीच्या बसेस, विद्यार्थी वाहतुकीच्या बसेस, शासकीय 
निमशासकीय बसेस व अत्यावश्यक सेवा वगळुन तसेच लग्न समारंभासाठी आणि पर्यटनासाठी शहरात येणाऱ्या प्रवासी लक्झरी वाहनांसाठी 
ज्यांनी सहायक पोलीस आयुक्त , वाहतूक विभाग, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात अशा वाहतुकीचे प्रयोजन व कालावधी यांची लेखी माहिती 
दिली असेल असी वाहने वगळता सर्व वाहनांना लागू राहील . 

या अधिसूचनाचा भंग करणारी व्यक्ती मु. पो . कायदा कलम १३१ व अन्य फौजदारी कायद्यान्वये अपराधास पात्र राहील . 
या अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ०० -०५ वाजेपासून करण्यात येईल . 

सदरची अधिसूचना माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी काढण्यात आली आहे . 
औरंगाबाद शहर 

यशस्वी यादव , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७. 

पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ सावित्रीबाईफुलेग्राबिशेपत / क. १५६/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , या आदेशान्वये सावित्रीबाई 
फुले ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वावी , ता . सिन्नर , जि . नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांचे व त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकाऱ्यांचा अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

क्रमांक 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री. सुधाकर बापुराव निरगुडे एनपीटी २३/ २०१७ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक 

जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ-२ , अ-३ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ............. सहकारी बँक / पतसंस्था ............ " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ ७ 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
___ १२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

१३ . सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व कलम १०० / ८५ 
अन्वयेची कार्यवाही ही माहे डिसेंबर , २०१७ अखेर पुर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पुर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल 
२०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी 
ही आपली राहिल . 


नाशिक , 
दिनांक २१ जून २०१७. 


निलकंठ करे, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

नाशिक . 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , यवतमाळ यांजकडून 
वाचा. - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / 

१८४ / १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/ प्र. क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना .बँक / डी - ४ / ना . पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५,दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . पत / डी -४ / ना.पतसंस्था/ का .क .१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ . 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश 
( ६ ) व्यवस्थापक, वणी नागरी सहकारी बँक लि . वणी यांचे कडील पत्र दिनांक १७ जून २०१७ व सदर बँकेच्या 
संचालक मंडळ सभा दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीचा ठराव क्र . १८ ची नक्कल . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि- यवत / वि . २/ वणी ना . बँक / क १५६/ ९६८० / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ , या आदेशान्वये पुसद अर्बन को 
ऑप . बँक लि ., पुसद संचालक मंडळाची सभा दिनांक २२ एप्रिल , २०१७ रोजीचे ठराव क्र . १२ मध्ये नमूद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज रण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिचीविक्री करून रकमा वसुल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ५ ) 
१. श्री . रमेश नामदेव वरारकर शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी वणी तालुक्यापुरते 

वरीलप्रमाणे वाचा क्र . ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सुचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदाराकडील ताबा, जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेवू नये. 

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमुद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहुन प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) 


( ३ ) 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , अ- ४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ- २ व अ - ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ....... सहकारी बँक / पतसंस्था ......... " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


यवतमाळ , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


गौतम वर्धन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का .क . १५६ / कुलस्वामिनी सह . पत / २०१७ / १४०५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावांपुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता , 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 
१ श्री . प्रदीप ज्ञानदेव मांडके 
२ श्री . शिवाजी विष्णू जाधव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड 
पुणे , सातारा , कोल्हापूर 


वसुत 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्रे १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसली अधिकारी यांनी वसल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्रे १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र .१९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिका मध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. . 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 
भाग एक ( म .उ. वि .) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तत्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण 
रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज 
शासकीय कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक २४ जुलै २०१७. 


सुनिल पवार, 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना .बँका / सआ -१/सिंधुदुर्ग सहकारी बँक / क .१५६ / अधि ./ १७ / १६१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावांपुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता, 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र /जिल्हा 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हद्दा 
(१ ) ( २) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . अनिल वसंत प्रभुदेसाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
२ श्री . सिताराम धुराजी धुरी सर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९- २५, २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ ११ 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
____ (५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ- ३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र .१९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

___ (८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “सिंधुदुर्ग सहकारी बँक 
लि . मुंबई ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सिंधुदुर्ग सहकारी बँक लि ., मुंबई " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


पुणे , 


दिनांक २४ जुलै २०१७ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म. उ.वि . ) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

__ आदेश 
क्रमांक ना .बँका/ सआ-१ / भवानी सहकारी बँक / क .१५६ / अधि ./ १७ / १६१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये भवानी सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावांपुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता, 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २) ( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . प्रशांत चंद्रकांत बाणावलीकर 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 
२ श्री. अशोक शंकर शेलार 

अधिकारी ____ वसुली अधिकारी 


ठाणे 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
___ (३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ - २ , अ- ३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे. 

___ ( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिका मध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
___ ( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
____ (८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ भवानी सहकारी बँक 
लि ., मुंबई ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, भवानी सहकारी बँक लि., मुंबई " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ १३ 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


पुणे, 


दिनांक २४ जुलै २०१७ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
वाचले . संस्थेचे नावात बदल करणेबाबतचे पत्र पोटनियम प्रस्ताव दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७. 


क्रमांक स. आ - ५ / पतसंस्था / मुंबई पोस्टल पत / पोनिदु/ मंजूर / १७ / २०११. – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
मुंबई पोस्टल को - ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लि . मुंबई , जी . पी . ओ . बिल्डींग तळमजला, मुंबई-१, ऐवजी मुंबई पोस्टल एम्प्लॉईज को 

ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई , जी . पी . ओ . बिल्डिंग , तळमजला, मुंबई ४०० ००१ असे नावातील बदल मंजूर करीत असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९६० चे कलम १५ (२ ) अन्वये बदल केलेल्या नावाची नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये योग्य तो फेरफार केला आहे . 

संस्थेच्या नावात बदल करण्यात आल्यामुळे संस्थेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याचे किंवा माजी सदस्याच्या कोणत्याही हक्कात 
किंवा जबाबदारीस बाधा येणार नाही आणि कोणताही इसम पदाधिकारी किंवा न्यायालय यांच्या पुढे अनिर्णित असलेल्या कोणत्याही वैध 
कारवाया संस्थेला किंवा संस्थेच्या विरुद्ध तिच्या नवीन नावाने चालू ठेवता येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही शिक्यानी दिला असे . 


पुणे, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ . 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1201/ 2017 /2286 . — The High Court has been pleased to appoint on Promotion the 
following Judicial Officers as District Judge and post them at the place mentioned against their 
names with immediate effect . 

Their Lordships have also been pleased to invest the powers of Assistant Sessions Judge 
under sub -section ( 3 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) upon the 
Judicial Officer at Sr . Nos. 5 , 8 and 9 to exercise jurisdiction in the court of sessions. 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Smt. Shilpa S . Todkar, 

District Judge - 7 and Assistant 
Ad hoc District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , Nanded . 
Sessions Judge , Nanded . 
Shri Dinesh S . Deshmukh , 

District Judge -5 and Additional 
Ad hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sangli. 

Sessions Judge , Sangli . 
3 . Smt. Kavita D . Shirbhate , 

Judge City Civil Court and Assistant 
Ad hoc Judge , City Civil Court and Sessions Judge , Mumbai. 

Assistant Session Judge , Mumbai. 
4. Shri Kishor M . Jaiswal, 

Judge City Civil Court and Assistant 
Ad hoc Judge , City Civil Court and 

Sessions Judge , Mumbai. 
Assistant Sessions Judge , Mumbai. 
5 . Smt. Sanjashree J . Gharat, 

District Judge- 20 and Assistant 
Judge , Small Causes Court, Pune . 

Sessions Judge , Pune. 
6 . Shri Rahul V . Utpat , 

District Judge- 1 and Assistant 
Ad hoc District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , Boom , District Osmanabad . 

Sessions Judge, Bhoom , District Osmanabad. 
7 . Shri Bhushan P . Kshirsagar , 

District Judge- 16 and Additional 
Ad hoc District Judge -5 and Additional Sessions Judge , Nagpur. 

Sessions Judge , Nagpur . 
8 . Shri Chakor S . Baviskar 

District Judge - 3 and Assistant 
Civil Judge , Senior Division , 

Sessions Judge , Pandharpur, 
Pandharpur, District Solapur. 

District Solapur . 


District Judge -5 and Assistant 
Sessions Judge , Beed . 


Shri Rajendra V . Huddar, 

Chief Judicial Magistrate , Beed . 
10 . Shri Ajay V . Gujarathi, 

Ad hoc District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Ichalkaranji, 
District Kolhapur . 


District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Ichalkaranji, 
District Kolhapur . 


Bombay , 
dated 1st July 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ १५ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No . A - 3902/ 2017/2047 . — The High Court has been pleased to transfers and post Smt. Dulari 
K . Sahu , 4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Gondia as 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Tirora , District 
Gondia Vice Shri P . C . Bachhale . 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers as 
shown herein below : 


New Posting 


4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Gondia vice 
Smt. D . K . Sahu , transferred . 


Name and Present Posting 
1. Smt. V . R . Malode , 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Gondia . 
2 . Shri N . R . Dhoke, 

6th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia . 
Shri P . C . Bachhale , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Tirora , District Gondia . 


5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Gondia vice 
Smt. V . R . Malode . 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Tirora , 
District Gondia . 


Bombay , 
dated 19th June 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मंत्रालय , हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ 

आदेश 
क्रमांक सेवानि -१५१६/ प्र.क्र . ४३० / आस्था-१. - श्री . सुभाष य. मोरे, कक्ष अधिकारी ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग हे नियत वयोमानानुसार 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७( मध्यान्होत्तर ) पासून सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांना दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर) पासून शासन सेवेतून 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. ना . वळवी , 
शासनाचे उप सचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिअ -२०१७ / प्र.क्र .११५ / काम- ८. - कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . सु . म. साळुखे, सरकारी 
कामगार अधिकारी, मुंबई यांची जन्मतारीख दिनांक २२ जुलै १९५९ आहे . त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे दिनांक २१ जुलै २०१७ रोजी पूर्ण 
केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५ (ए) नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सं . क. गुप्ते , 
शासनाचे अवर सचिव . 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
मंत्रालय , २ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी-०७१७ /प्र.क्र .१४४ / परि -३. – श्री . प्रकाश लक्ष्मणराव पाटील , मोटार वाहन निरिक्षक , उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
जळगांव हे दिनांक ३१ मे २०१७ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द. ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


